संचालक, राज्य (पेसा), राज्य पेसा कक्ष, पुणे 
यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पेसाअ-२०२१/प्र.क्र.9१/पं.रा-२ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ६ सप्टेंबर, २०२१ 


१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक: पेसाअ-२०१६/प्र.क्र.२३/पं.रा-२, तारीख १५ 
जुले, २०१६. 
२. शासन आदेशा, ग्राम विकास विभागाकडील क्रमांक: मविसे -१०२०/ प्र.क.७५/ २०२०/ 
आस्था-३, दि. १५ सप्टेंबर, २०२०. 
३. ग्राम विकास विभागाकडील पत्र क्रमांक : पेसाअ २०२०/प्र.क्र.४३/पं.रा.२, दि. २२ डिसेंबर, 
२०२०. 
प्रस्तावना :- 
पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ च्या 
अंमलबजावणीसाठी संदर्भ क्रमांक १ मधील शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय पेसा कक्ष स्थापन 
करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्रमांक २ मधीळ शासन आदेशानुसार संचालक, राज्य (पेसा) या पदी 
प्रतिनियुक्तीने अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचे अधिका-याची पदस्थापना करण्यात 
आलेली आहे. संदर्भ क्रमांक ३ मधील ग्राम विभागाच्या पत्रान्वये संचाळक, राज्य (पेसा) यांना निधी 
विनियोगाचे अधिकार बहाल करण्यात आलेले आहे. 
पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ या कायद्याची 
प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यस्तरीय पेसा कक्षाचे 
बळकटीकरण करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. पेसा विषयाचा आवाका व्यापक स्वरूपाचा 
असून पेसा 4% aide निधी योजनेचे सनियंत्रण, मुल्यमापन, नियोजन, नियंत्रण व देखरेखीचे अधिकार 
संचालक, राज्य (पेसा) यांना संदर्भ क्रमांक १ मधील शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पेसाअ-२०२१/प्र.क्र.७१/पं.रा-२ 


अनुसूचित क्षेत्र विषयाचा आवाका व व्याप्ती विचारात घेवून पेसा उपक्रमांतर्गत आर्थिक व 
प्रशासकीय कामात गतीमानता व सुसुत्रता आणण्यासाठी संचालक, राज्य (पेसा) यांना विभाग प्रमुख 
म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

पंचायतीसंबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करणे) अधिनियम, १९९६ या कायद्याच्या 
अंमलबजावणीसाठी पेसा ५% अबंध निधी योजनेचे सनियंत्रण, मुल्यमापन, नियोजन, नियंत्रण व 
देखरेख आणि राज्य पेसा Harrah संबंधीत निधीचा विनियोग इ. बाबी हाताळण्यासाठी संचालक, राज्य 
(पेसा) यांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ च्या अनुषंगाने वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
विअप्र-१०.०८/प्र.क्र.9७०/२००८/विनियम, दि. १५ मे, २००९ आणि शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१६/ विनियम, भाग-२, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ मधील भाग क्रमांक पहिला, उप 
विभाग एक मधील अनुक्रमांक १ व ३ मधील नियम २ अन्वये विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१२०३३२६५२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Mangesh Mohite 


M a Nn g e 5 h DN: cn=Mangesh Mohite, o=Rural 


Development Department, 
ou=Panchayat Raj, 


M O h ite email=mg64.mohite@gov.in, c=IN 
Date: 2021.09.06 15:13:16 +05'30' 
मंगेश वसंत मोहिते 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा.राज्यमंत्री, (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. विरोधी पक्षनेते, विधान सभा 

६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पेसाअ-२०२१/प्र.क्र.७१/पं.रा-२ 


७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

८. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई 
९. मा.सचिव (वने), मंत्रालय, मुंबई 

१०.संचाळक, राज्य (पेसा), राज्य पेसा कक्ष, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


